RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ३ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे ४ 


बुधवार , 

मार्च २०-२६, २०१४ / फाल्गुन २ ९, शके १ ९ ३५ - चैत्र ५, शके १९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ मार्च २०१४ 


अधिसूचना 


प्रथम 


भारताचे संविधान. 

क्रमांक सेप्रनि-१०० ९ /प्र.क्र . २५२/ आस्था २. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबंधारे विभाग यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक , 
लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिक ( वर्ग “ क ”) ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९९ ४ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . या नियमांस सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाटबंधारे विभाग यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक , प्रथम लिपिक व 
वरिष्ठ लिपिक ( वर्ग " क ") ( सेवाप्रवेश) ( सुधारणा) नियम, २०१४ असे म्हणावे. 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाटबंधारे विभाग यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक , प्रथम लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिक 
( वर्ग " क ") ( सेवाप्रवेश ) नियम , १९९ ४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या उद्देशिकेमध्ये, 

( एक ) “ प्रथम लिपिक व वरिष्ठ लिपिक ( वर्ग “ क ”) ” या मजकुराऐवजी " प्रथम लिपिक व वरिष्ठ लिपिक ( गट “ क ”) ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) “ सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबंधारे विभाग ” या मजकुराऐवजी “ सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा 
विभाग ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
३ . मुख्य नियमांच्या नियम १ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 

“ १. या नियमांस सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक , प्रथम लिपिक व 
वरिष्ठ लिपिक ( गट “ क ” ) ( सेवाप्रवेश ) नियम , १ ९९ ४ असे म्हणावे. ". 

मुख्य नियमांच्या नियम २ मधील खंड ( अ) मध्ये “ पाटबंधारे विभाग ” या मजकुराऐवजी “ जलसंपदा विभाग ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . 


४ . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २०-२६, २०१४ / फाल्गुन २९, शके १९ ३५ - चैत्र ५ , शके १ ९ ३६ 


५ . 


“ 


६ . 


मुख्य नियमांच्या नियम ५ मधील खंड ( ब) मध्ये , उप- खंड (एक ) याऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( एक ) ज्याचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नाही , परंतु, अगोदर पासून शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 
कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल . ” 

मुख्य नियमांच्या नियम ६ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 
“ ६. वरिष्ठ लिपिक पदासाठी पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त्या करण्याचे प्रमाण ७५ : २५ असे असेल. ”. 
मुख्य नियमांच्या नियम ७ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन 
यांनी वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण केले पाहिजे . ”. 


७ . 


" ७ अ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


फू . स. मेश्राम, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २०-२६, २०१४/ फाल्गुन २९, शके १९ ३५ - चैत्र ५, शके १९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd March 2014 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTR - 1009 /C.R . 252 /Estt. 2. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules to amend the Superintendent, First Clerk and Senior Clerk ( Class “ C ”) under the 
administrative control of the Public Works Department and Irrigation Department (Recruitment) 
Rules , 1994 , as follows, namely : 

1. These Rules may be called the Superintendent , First Clerk and Senior Clerk (Class “ C ” ) 
under the administrative control of the Public Works Department and Irrigation Department 
( Recruitment) (Amendment) Rules , 2014 . 

2. In the preamble of the Superintendent, First Clerk and Senior Clerk (Class “ C ” ) under 
the administrative control of the Public Works Department and Irrigation Department 
(Recruitment) Rules , 1994 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), - 

(i) for the words, brackets and letter " First Clerk and Senior Clerk (Class “ C ”)” , the 
words , brackets and letter “ First Clerk and Senior Clerk (Group “ C ”)” shall be substituted ; 

(ii) for the words “ the Public Works Department and Irrigation Department”, the words 
“ Public Works Department and Water Resources Department” shall be substituted . 
3. For rule 1 of the principal Rules, the following rule shall be substituted , namely : 

“ 1. These rules may be called the Superintendent, First Clerk and Senior Clerk 
(Group “ C ”) under the administrative control of the Public Works Department and Water 
Resources Department (Recruitment) Rules, 1994.” . 

4. In rule 2 of the principal rules , in clause (a ), for the words “ Irrigation Department” , the 
words “Water Resources Department” shall be substituted . 

5. In rule 5 of the principal rules, in clause (b ), for sub -clause (i), the following clause shall 
be substituted , namely : 
" (i ) are not more than 33 

years 

of 
Provided that , the Upper age limit may be relaxed upto five years in the case of candidate 
already in the service of the Government ; and ” . 
6. For Rule 6 of principal rules, the following rule shall be substituted , namely : 

“ 6. Appointment to the post of Senior Clerk by promotion and nomination shall be 
made in the ratio of 75 : 25. ” . 
7. After rule 7 of the principal rules , the following rule shall be inserted , namely : 

“ 7A . persons appointed to the post mentioned in rules 3 , 4 and 5 shall possess a 
Certificate in Computer Operation as prescribed by the Directorate of Information and 
Technology , Government of Maharashtra , from time to time. ” . 


age : 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


F. S.MESHRAM , 
Deputy Secretary to Government. 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २०-२६, २०१४ / फाल्गुन २९, शके १९ ३५ - चैत्र ५ , शके १ ९ ३६ 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ एप्रिल १९९ ४ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक आरटीआर. १०८७/१०५१५८. (१५५) / आस्था २. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , आणि याबाबतीत करण्यात आलेल्या सर्व विद्यामन नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबंधारे विभाग यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणांतर्गत अधीक्षक , 
प्रथम लिपिक व वरिष्ठ लिपिक ( वर्ग " क ") या पदांवरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांस , “ सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबांधारे विभाग यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक , प्रथम लिपिक आणि 
वरिष्ठ लिपिक ( वर्ग “ क ”) ( सेवाप्रवेश ) नियम , १ ९९ ४ ” असे म्हणावे. 

या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर : 
( अ ) “विभाग ” याचा अर्थ, “ शासनाचे सार्वजनिक बाधकाम विभाग व पाटबंधारे विभाग ", असा आहे ; 
( ब ) “शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 
( क ) “मान्यताप्राप्त संस्था ” याचा अर्थ, शासनाद्वारे मान्यता मिळालेली संस्था, असा आहे ; 

( ड ) “माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम , १ ९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ४१) द्वारे आयोजित केलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे, त्यात त्याच्याशी समतुल्य असणाऱ्या अशा 
शासनाने घोषित केलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो. 

अधीक्षक या पदावरील नियुक्ती ही , प्रथम लिपिक या पदावर ३ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा धारण करणाऱ्या 
व्यक्तींमधून पात्रतेच्या अधीन, वरिष्ठतेच्या आधारावर पात्र व्यक्तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल . 

प्रथम लिपिक या पदावरील नियुक्ती ही , वरीष्ठ लिपिक या पदावर ३ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा धारण करणाऱ्या 
व्यक्तींमधून पात्रतेच्या अधीन , वरिष्ठतेच्या आधारावर पात्र व्यक्तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल. 

वरिष्ठ लिपिक या पदावरील नियुक्ती एक तर , 

( अ ) कनिष्ठ लिपिक या पदावर ३ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा धारण करणाऱ्या व्यक्तींमधून पात्रतेच्या अधीन , 
वरिष्ठतेच्या आधारावर पात्र व्यक्तीच्या पदोन्नती द्वारे ; किंवा 

( ब ) ( एक ) अगोदरच शासनाच्या सेवेत नसलेल्या उमेदवाराचे वय , शासकीय राजपत्रातील पदाच्या जाहिरातीच्या दिनांकाला वय 
३० वर्षांपेक्षा अधिक नसेल , आणि 

( दोन) तिने सांविधिक विद्यापिठाची पदवी धारण केली असेल , अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे , करण्यात येईल. 
६ . वरिष्ठ लिपिक पदासाठी पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्याचे प्रमाण ५० : ५० असे असेल . 
नियम ३,४ व ५ 

मध्ये नमूद 

केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला , विभागीय व व्यावसायिका परीक्षा आणि याबाबतीत 
करण्यात आलेल्या नियमांना अनुसरून हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा यापूर्वीच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा तिला या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट 
मिळाली नसेल तर या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 

नियम ३,४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीसाठी पात्र असेल. 


३ . 


४ . 


५ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए . जी . बोरकर, 
शासनाने सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


